“मिशन वात्सल्य” या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेअंतर्गत “राज्यस्तरीय बालकांची 
काळजी व सरंक्षण समिती” (State Child 
Welfare and Protection Committee) 
गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वात्सल्य-२०२२/प्र.क्र.९१/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- ०३ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 
सहसचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.७//-॥-२२/६/२०२२- 
७॥/-॥(8-९९५८०), दि.०५/०७/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने सन २००९-१० पासून एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (0725) योजना सुरू 
करण्यात आली होती सदर योजने नाव “Child Protection services” असे सन २०१७-१८ मध्ये 
बदलण्यात आळे असून आता ही योजना सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षापासून “मिशन वात्सल्य” या 
योजनेअंतर्गत वर्ग करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन पत्रांन्वये मिशन वात्सल्य या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असून सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार मिशन 
वात्सल्य या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनास प्रस्ताव तयार करून सादर करण्यासाठी “राज्यस्तरीय 
बालकांची काळजी व सरंक्षण समिती” (State Child Welfare and Protection Committee) गठित 
करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन पत्रांन्वये निर्गमित केलेल्या “ar वात्सल्य” या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार “राज्यस्तरीय बालकांची काळजी व सरंक्षण समिती” (State Child 
Welfare and Protection Committee) खालीलप्रमाणे गठित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पदनाम 

।_१_|अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल विकास विभाग अध्यक्ष 

२ | अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग सदस्य 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य सदस्य 

२ | विभाग 

४ | अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 

५ । अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, विधी व न्याय विभाग सदस्य 

६ | अमु.स/प्रधान सचिव/सचिव, झालेय शिक्षण वक्रिडाविभाग | सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः वात्सल्य-२०२२/प्र.क्र.११/का-०८ 


अ.क्र. सदस्य पदनाम 
व अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज सदस्य 
विभाग 
, अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, कोडशल्य विकास व उद्योजकता सदस्य 
विभाग 
९ | अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, गृह निर्माण विभाग सदस्य 
१0 ० | अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग सदस्य 
११ | अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, कामगार विभाग सदस्य 
१२ | आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग, पुणे सदस्य-सचिव 
२. सदर समितीची कामे खालीलप्रमाणे राहतील. 
१) “मिठान वात्सल्य” योजने अंतर्गत केंद्र शासनास पाठविण्यात येणारा राज्य शासनाचा वार्षिक 
प्रस्ताव तयार करून त्यांस मंजूरी देवून केंद्र शासनास सादर करावा. 
२) “मिशन वात्सल्य” या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात योग्य प्रकारे होत असल्याबाबत 
तपासणी करणे. 
३) राज्यात बालकांचे हक्क अबाधित राखणे व त्यांचे कल्याणाकरीता विविध उपाययोजना करणे. 
४) राज्यातील विविध विभागांच्या योजनांमध्ये समन्वय साधून त्या योजनांचा जास्तित जास्त लाभ 
बालकांना देण्याबाबत उपाययोजना करणे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८०३१५४२१३५९३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने 
Nilesh ब वणव तय बाटला वण, 


Janardan 


pos 
jarashtra, 

25. =b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe 
085ddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7 


Pa ti | _cn=Nilesh Janardan Patil 
Date: 2022.08.03 17:04:29 +05'30' 


(डॉ. निलेडा ज. पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.सभापती/उपसभापती/ सदस्य, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Cc WwW A 0 


o~ 
ae 
. 


on G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वात्सल्य-२०२२/प्र.क्र.११/का-०८ 


१०.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, Je निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, पुणे 

१९.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
२०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

२१.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

२३.सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 

२४.सर्व कार्यासने, महिळा व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२५.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


